सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्गत कामांच्या निविदा 
बोलाविणे तसेच मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित 
बेरोजगार अभियंता यांना कामवाटपासंदर्भात नवीन 
मागदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय शुध्दीपत्र क्र.सीएटी-०१/२०१५/प्र.क्र.२०/इमा.२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२/१०/२०२१ 


संदर्भ - १) सार्वजनिक बांधकाम fa. TR निर्णय क्र.एळसीएस-१०७७/५५९३३/डेस्क-२७ डी,३०/०३/१९७९ 
२ सार्वजनिक बांधकाम वि.,शासन निर्णय क्र.सीएटी-०१/२०१५/प्र.क्र.२०/इमा-२, दि.२४/४/२०१५ 
3) सार्वजनिक बांधकाम वि.शासन शुध्दीपत्रक क्र.सीएटी २०१७/प्र.क्र.६९/इमा-२, दि.१६/८/२०१८ 
8) सार्वजनिक बांधकाम वि., शासन निर्णय क्र.सीएटी-२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, दि.२७/०९/२०१८ 
५) सार्वजनिक बांधकाम वि., शासन निर्णय क्र.सीएटी २०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, दि.२०/०५/२०२१ 
६) सार्वजनिक बांधकाम वि.,जासन निर्णय क्र.सीएटी-०१/२०१५/प्र.क्र.२०/इमा-२, दि.२९/७/२०२१ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.६ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील मुद्दा sh.3 मध्ये करण्यात 


आलेली सुधारणा खालीलप्रमाणे वाचावे. 


च्या ऐवजी असे वाचावे 


रु. ३० लक्ष किंमतीपर्यंतच्या कामांबाबत पात्र | रु. ३० लक्ष किमतीपर्यंतच्या कामांबाबत पात्र नोदणीकृत 
नोंदणीकृत कंत्राटदारांसाठी त्यांच्या कोटयातील । कंत्राटदारांसाठी त्यांच्या कोटयातील ३४% कामांचे वाटप 
३४% कामांचे वाटप करण्यासाठी रु.१० लक्ष (सर्व | करण्यासाठी रु.१० लक्ष (सर्व कर अंतर्भूत करुन) पर्यंतच्या 
कर अंतर्भूत करुन) पर्यंतच्या कामांसाठी | कामांसाठी केवळ जिल्हास्तरीय एका मराठी वृत्तपत्रामध्ये 
वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देऊन निविदा मागविण्यात | जाहिरात देऊन निविदा मागविण्यात याव्यात व त्यावरील 
याव्यात व त्यावरील रु. ३० लक्ष पर्यंतची कामे ई- | रु. ३० लक्ष पर्यंतची कामे ई-निविदा प्रणाली राबवून 


निविदा प्रणाली राबऊन देण्यात यावी. देण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०२२११५३१०४११८ असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SACHIN MANIKRAO क्या 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahai htra, 
2.5.4.20=643026ceca9d6dc21fa6c4525f6fd9fbdfc59a9a42af9ca 
C H IVATE 3066f28a4b58ad630, cn=SACHIN MANIKRAO CHIVATE 
Date: 2021.10.22 11:56:12 +05'30' 
(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव (बांधकामे)/सचिव (रस्ते), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


शासन निर्णय शुध्दीपत्र क्रमांकः सीएटी-०१/२०१५/प्र.क्र.२०/इमा.२ 


सर्व मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई 

सर्व अधिक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मर्यादित मुंबई 


. महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
र्‌. 


महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. कार्यासन इमारती-२ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


